Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक ३० ] गुरुवार ते बुधवार , जुलै २६- ऑगस्ट १ , २०१८/ श्रावण ४-१०, शके १९ ४० [ पृष्ठे ११, किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग 


एक - नागपूर 


विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-२ . 


१-७ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., 

नेमणुका इ . इ. , केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


२-११ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०९ . 

विधि व न्याय विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ६ जुलै, २०१८. 


क्रमांक डीजीपी - १५१५ - प्र.क्र .३६८ - का . १४. 


दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम २४( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार भंडारा जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
पदावर खालील अनुसूचित नमूद विधि अधिका- यांची शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ५ जुलै, २०१६ अन्वये दिनांक ७ जुलै , २०१६ पासून पुढील 
२ वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 


ना .- एक -१ ( १६१२) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


सदर नियुक्तीस दिनांक ७ जुलै, २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


नाव 


पदनाम 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२ 


३ 


अॅड . विनोद बलवंत भोले 
अॅड . प्रमोद केवलराम भुजाडे 
अॅड . विश्वास गजानन तवले 
अॅड . रमाकांत नंदलाल खत्री 
अॅड . दुर्गा सुरेश तलमले 


जिल्हा सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अति . सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अति . सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अति . सरकारी अभियोक्ता 
सहायक सरकारी वकील व अति . सरकारी अभियोक्ता 


४ 


५ 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


वैशाली पं . बोरूडे , 
कार्यासन अधिकारी. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१० . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक ४५८ - बी - २-१-२०१८. 


श्री . व्ही . ए. पाटील , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांची दिनांक १७ एप्रिल , २०१८ ते १८ मे , २०१८ पर्यंत 
एकूण ३२ दिवसांची परिवर्तीत रजा त्यांना त्यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे ( छातीमध्ये Angioplasty झाल्याचे कारणास्तव) मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . पी . बी. तिजारे, जिल्हा न्यायाधीश -४ तथा सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक १७ एप्रिल , 
२०१८ ते दिनांक १ मे , २०१८ पर्यंत तसेच दिनांक १४ मे, २०१८ ते दिनांक १८ मे, २०१८ पर्यंत श्री . व्ही . ए. पाटील, तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती ए. एस. शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,वर्धा हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक २ मे, २०१८ 
ते दिनांक १३ मे , २०१८ पर्यंत श्री . व्ही . ए. पाटील, तर्घजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहाय्यक सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ चे नियम , ३९ब चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . ए. पाटील हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर, तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहा . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १ , २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र .७११. 


आदेश 


क्रमांक ४५९ - बी - २-१-२०१८. 

श्री . एस . ए. गवई, तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , आर्वी ह्यांची दिनांक ७ मे , २०१८ ते ९ मे , २०१८ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा त्यांना तातडीने नवीन ठिकाणी कर्तव्यावर रूजु होणे आवश्यक असल्यामुळे दिनांक ७ मे, २०१८ ते ९ मे , २०१८ पर्यंत मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

श्री . ए. एन . जयस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , आर्वी हे स्वतःच्या न्यायालयाचे काम सांभाळून दिनांक ७ मे , २०१८ ते दिनांक ९ 
मे , २०१८ पर्यंत श्री . एस . ए . गवई तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, आर्वी ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ चे नियम ३९ब चे टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . ए. गवई हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, आर्वी या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


वर्धा : 
दिनांक २४ मे २०१८ . 


मंगला ज . धोटे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१२ . 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचावे : - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ व नियम १ ९ ६०. 

( २ ) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५-प्र.क्र . १२०-१५ स, दिनांक २-४-२००५. 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका - डी ४- ना . पत- क . १५६- प्रशिक्षण-०५, दिनांक १३-७-२००५ . 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेरिट पिटीशन क्रमांक १ ९ ४२/ २००३ मधील दिनांक ५-१२-२०१५ रोजीचे आदेश. 
( ५ ) या कार्यालयाचे जा . क्र . ८-सआ- वैधा . कार्य व अवसा.काम - कलम १५६-२०१६, दिनांक २४-६-२०१६. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था- सआ -५- वसुली अधिकारी नियुक्ती-फेरनियुक्ती-२०१७, 

दिनांक १-१-२०१७. 
( ७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षक सहकारी बँक लि ., नागपूर यांचे दिनांक ८ मार्च, २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक ना .बँका-१ - सआ - का.क्र . १५६-शिक्षक सहकारी बँक-वि.व.अ.- ८८७-२०१८. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये शिक्षक सहकारी बँक लि ., नागपूर या बँकेच्या खालील 
अनुसूचित नमूद अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अनुसूची 
अधिकार प्रदान करावयाचे 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिका-याचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


( २ ) 
श्री . विजय भाऊलाल अग्रवाल 
श्री . विनोद मारोतराव लोहकरे 


महाव्यवस्थापक 


नागपूर 


२ 


उप महाव्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


यवतमाळ 


३ 


श्री . धनंजय श्यामराव कुंभलकर 


व्यवस्थापक 


चंद्रपूर 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


४ 


व्यवस्थापक 


५ 


व्यवस्थापक 


श्री . विवेक कृष्णराव बापट 
श्री . श्रीकांत वसंतराव टोळ 
श्री . संजय हरीभाऊ सोमकुंवर 
श्री . दिपक माधवराव जोशी 


६ 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


चंद्रपूर 
नागपूर 
नागपूर 
नागपूर 
नागपूर 


७ 


व्यवस्थापक 


८ 


श्री . दिपक मारोतराव पानसरे 


सहाय्यक व्यवस्थापक 
पर्यवेक्षक 


a 


श्री . सुधाकर कृष्णाजी बोधाने 


नागपूर 


अटी 


: 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून , २०१६ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३, अ-४ 

व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर यांना सादर करावी. 
४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 

टाकल्यासकिंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/२०१३ , दि बेसीन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानूसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


६. वसुली अधिकारी , यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


७ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४-प्र.क्र . २३१-१५ स., दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिका-यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


८. वसुली अधिका- यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन ” नियुक्त आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 

अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 


९. वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, शिक्षक सहकारी बँक लि ., नागपूर ” असा फलक 

लावता येवू शकेल. 


१०. वसुली अधिका-याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जमीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीकृत बँका व अन्य बँका यांच्याकडे 

परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जमीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 


करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १ ९४० 


११. वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
१२. वसुली अधिका- यास, थकबाकीदाकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


१३ 


या कार्यालयाचे आदेश /परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी , २०१७ मधील क्र . ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका- यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे . बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका -यांचे 

कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
१४ वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश / यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


दिनांक २० एप्रिल २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र .७१३ . 
वाचावे : 

( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ व नियम १९ ६० . 
( २) महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक सीएसएल १६०५ -प्र.क्र . १२०-१५ स , 

दिनांक २-४-२००५ . 
( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना . बँका - डी ४- ना . पत - क . १५६-प्रशिक्षण -०५, दिनांक १३-७-२००५ . 
( ४ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट पिटीशन क्रमांक १९ ४२/ २००३ मधील दिनांक ५-१२-२०१५ रोजीचे आदेश . 
( ५) या कार्यालयाचे जा . क्र . ८- सआ - वैधा . कार्य व अवसा.काम- कलम १५६-२०१६, दिनांक २४-६-२०१६. 
( ६ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था -सआ -५- वसुली अधिकारी नियुक्ती- फेरनियुक्ती-२०१७, 

दिनांक १-१-२०१७. 
( ७) मुख्य 

कार्यकारी अधिकारी, निर्मल अर्बन को - ऑप . बँक लि ., नागपूर यांचे पत्र दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका -१ - सआ - का.क्र . १५६-निर्मल बँक- वि.व.अ.- १०५६-२०१८. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त वविशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये निर्मल अर्बन को - ऑप. बँक लि ., नागपूर या बँकेच्या खालील 
अनुसूचित नमूद अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अनुसूची 
अधिकार प्रदान करावयाचे 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिका-याचे नाव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिका-याचा हुद्दा 


( १ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
सह सरव्यवस्थापीक 


१ 


( २ ) 
सौ . चारु भाटिया 
श्री . ओमकार सिंग रेहल 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


नागपूर 
नागपूर 


२ 


सह शाखा व्यवस्थापक 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी. यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 

आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
ना .- एक -२ ( १६१२) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १, २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक २४ जून, २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात अ-३ , अ-४ 

व ब कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर यांना सादर करावी. 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 

टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/२०१३ , दि बेसीन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


६. वसुली अधिकारी , यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


७ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४-प्र.क्र . २३१-१५ स., दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिका -यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


८. वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि /किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 

अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका-यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 


१ 


९ . 


वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , निर्मल अर्बन को - ऑप. बँक लि ., नागपूर ” असा 
फलक लावता येवू शकेल. 


१०. वसुली अधिका -याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका 

यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


११. वसुली अधिका-यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 

६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


१२ . 


या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दिनांक १ जानेवारी , २०१७ मधील क्र . ४ , कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिका- यांनी 
करावयाची कार्यवाही यामधील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका- यांचे 
कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१३. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस आदेश/ यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा. 


डॉ . आनंद जोगदंड , 


पुणे : 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 


दिनांक १७ मे २०१८ . 


सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १ , २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र .७१४ . 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचावे : 

( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा., पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम .-१८४-१५६ ( २), 

दिनांक १९ - ३-१९ ६८ . 
( २) महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे आदेश क्र . सीएसएल १४९३-११६२ -सीआर- ४७-१५सी, दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९ ३ . 
( ३) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५-प्र.क्र . १२०-१५-स , दिनांक ०२-०४-२००५. 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा., पुणे यांचे परिपत्रक ना . बँका - डी -४- ना.पत - क . १५६- प्रशिक्षण -०५ , 

दिनांक १३-०७-२००५. 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , म.रा., पुणे यांचे परिपत्रक ना . पत - डी -४- पतसंस्था- का.क. १५६-११ , 

दिनांक २१-११-२०११. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १ ९४२-२०१३ मधील दिनांक ०५-१२-२०१५ रोजीचे आदेश . 
( ७) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, म.रा., पुणे यांचे परिपत्रक जाक्र .८- सआ- वैधा . कार्य व अवसा.काम -कलम 

१५६-१८१-२०१६, दिनांक २४-०६-२०१६ . 
( ८ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीराम अर्बन को - ऑप. बँक लि ., नागपूर यांचेपत्र दिनांक १० मे , २०१८ सोबत प्राप्त प्रस्ताव . 


( ५ ) 


आदेश 


क्रमांक विसनिना -बँक - क्र . १५६ -विवअ. श्रीराम बँक - २२०६-२०१८. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , प्रविण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर विभाग, नागपूर या 
आदेशान्वये श्रीराम अर्बन को - ऑप . बँक लि ., नागपूर या बँकेच्या खालील परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद अधिका- यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज 
वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधिन राहून दिनांक ०१-०४-२०१८ ते दिनांक ३१-०३-२०१९ या कालावधीकारीता 
प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट - अ 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


केलेल्या अधिका-याचे नाव 


( १ ) 


१ 


( २ ) 
श्री . नारायण कुबडे 
श्री . संजय महादेवप्रसाद चौधरी 


( ३ ) 
व्यवस्थापक , वसुली 
उपव्यवस्थापक , वसुली 


( ४ ) 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
नागपूर , वर्धा, भंडारा व 
चंद्रपूर जिल्हा 


२ 


अटी व शर्ती : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 

वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात ( अ-३, अ-४ व ब) कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १ , २०१८ / श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी, यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात 
यावी. 


६ . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३, दि बेसीन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ -प्र.क्र . २३१-१५ स., दिनांक २३ नोव्हेंबर, २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


९ . 


वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि/किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) ", असे लिहावे. 


सहकारी बँक 


असा 


१०. वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “वसुली अधिकारी 

फलक लावता येवू शकेल. 


११. वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका व अन्य बँका 

यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१२. वसुली अधिका -यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 

करता येणार नाही. 


सदरील आदेश आज दिनांक २२ जून , २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


नागपूर : 
दिनांक २२ जून २०१८ . 


प्रविण वानखेडे , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १ , २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


९ 


अधिकार केव्हाही काढून घेण्यात येतील व संबंधीत अधिकारी प्रशासकीय 
कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ७१५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचावे :-( १) महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 

यांचे आदेश क्र . सीएसएल १४ ९३-११६२ -सीआर - ४७ 
१५ - सी , दिनांक ७-८-१९९ ३ . 


४. मा . सहकार आयुक्त ह्यांचे दिनांक १७-३- ९ ८ चे परिपत्रक 
क्र.अर्थ/ सह.कर्जवसुली-१९९ ८ नुसार मार्गदर्शक सूचनानुसार वसुलीची 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील . 


( २) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि . भंडारा महिला नागरी 

सहकारी पत संस्था मर्या., भंडारा , र.नं .३०६ यांचे पत्र 
क्र .७० / ०१८-०१९ , दि.१०-०५-२०१८ . 


५. रु .१०,००० पेक्षा जास्त रक्कम थकीत असणा- या थकबाकीदारांकडून 
प्राधान्याने वसुली करावी. 

६. जास्तीत जास्त थकबाकी रक्कम व जास्तीत जास्त कालावधीनुसार 
उतरत्या क्रमाने खातेदारनिहाय यादी करुन उतरत्या क्रमाने जप्त्या व 
विक्री करण्याबाबत निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा आणि 
थकबाकी वसुली करण्यात यावी . 


क्र .-जिउनि- वि - २- मसस - १५६ - दि.भंडारा म .- २७४५-२०१८. 


७. दर महिन्याचे ५ तारखेपर्यंत वसुली अधिका- यांनी केलेल्या कामाचा 


अहवाल सादर करावा . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ बाबत 
वरील संदर्भ क्र . ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा 
वापर करुन मी , मनोज देशकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
भंडारा . दि भंडारा महिला नागरी सहकारी पत संस्था मर्या. भंडारा, 
र.नं .३०६ या संस्थेच्या खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या अधिका- यांना 
त्यांचे नावासमोर नमूद कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९ ६१ चे नियम क्र . २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील 
उपनियम (३ ) (५ ) ( ६) ( ७) (९ ) ( १०) ( ११) ( अपसेट प्राईज कायम 
करणेची तरतुद वगळून ) ( १२) ( १३ ) ( १४ ) ( १५ ) (१७ ) ( १८ ) व २० 
(विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून) नुसार संस्थेला प्राप्त वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१-०३-२०१९ पर्यत 
थकीत कर्जवसुली ( एकूण ४६ प्रकरणे ) करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


८. ज्या ठिकाणी ५० पैसे किंवा त्यापेक्षा कमी पैसेवारी अधिकृतरित्या 
जाहीर झाली असेल त्या ठिकाणी कर्ज वसुलीसाठी सक्तीची कार्यवाही 
करण्यात येवू नये . 


९ . टंचाईग्रस्त अगर बिगर टंचाईग्रस्त भागात सिव्हील प्रोसिजर 
कोड अंतर्गत ठराविक वसुलीची जप्ती अगर विक्री करण्यास मज्जाव 
केला आहे. अशा ठिकाणी वसुलीची जप्ती अगर लिलाव करु नये . 

१०. वसुली अधिका-याने वसूल केलेली रक्कम तीन दिवसांच्या आत 
संस्थेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे . 


अनुसूची 


११. वसुली अधिकारी यांचेदिलेली वसुली प्रकरणे, वसूल करावयाची 
रक्कम व प्रकरणात केलेली वसुली यासंबंधी मासिक अहवाल दर महिन्याच्या 
आत ५ तारखेस सादर करावा . 


अ.क्र . अधिकारी/ कर्मचा-यांचे 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


नाव व पद 


१२. सरचार्जपोटी निर्धारीत केल्याप्रमाणे शासकीय कोषागारात येणे 
वेळोवेळी रक्कमांचा भरणा करून अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


१ 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 
श्री . प्रशांत वा . बोरघरे , वसुली अधिकारी , संस्थेच्या 
सहलेखापाल 

भंडारा 

कार्यक्षेत्रापुरते 
उपरोक्त प्रदान केलेले अधिकार खालील अटींना अधिन असेल 


वरील आदेश मी आज दिनांक २३ मे २०१८ रोजी पारीत केला आहे . 


भंडारा : 


: 


मनोज देशकर , 


१. या आदेशान्वये ज्या प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करण्याचा 
कालावधी दिनांक ३१-३-२०१९ पर्यंत मर्यादीत राहील . 


दिनांक २३ मे २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , भंडारा. 


२. या आदेशान्वये ज्या व्यक्तीला वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात 
आले आहेत अशा व्यक्तीची बदली, नियुक्ती, मृत्यु झाल्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ७१६ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, यांजकडून 


क्र :-जिउनिचं- विनिमय -नोंदणी - अधिसूचना- ४८२३-२०१८. 


३. या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधीतांनी 
अत्यंत जबाबदारीने करावा . ज्या तरतुदीचे अधिकार प्रदान करण्यात 
येत आहे . त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले पाहिजे . दिलेल्या अधिकाराचा 
दुरूपयोग/ गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
ना .- एक -३ ( १६१२) . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहेत की , आर्यन बहुउद्देशिय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १ , २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


सहकारी संस्था , मर्या., मालेवाडा , ता . चिमुर, जि . चंद्रपूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ अंतर्गत 
दि . ०२-०५-२०१८ रोजी नोंदली असून तिचा नोंदणी क्रमांक सीएचडी 
( सीएचडी )-जीएनएल - सी - १४१-२०१८ , सन २०१८-२०१९ असा 


प्रमाणित करण्यात येत आहे की , तेजस्वीनी टेक्नॉलॉजी सहकारी संस्था 
मर्या., रोठा , ता . वर्धा, जिल्हा वर्धा ही संस्था ( नावीन्यपुर्ण संस्था) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . तो नोंदणी क्रमांक WDA- WDA- PRD 
I - ३२१-२०१८-१९ , दि . ०१-०६-२०१८ आहे . 


आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ खालील नियम १०( १) अन्वये वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 


उपनिर्दीष्ट अधिनियम मार्फत कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचेनियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ उत्पादक संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था " 
आहे . 


डि . आर . 


: 


दिनांक १ जून २०१८ . 


खाडे , 


चंद्रपूर 
दिनांक २ मे २०१८ . 


जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१९ . 


वाचावे : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कल 

१० ९ व कलम २१ मधील तरतूद , 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१७. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


२. या कार्यालयाचा आदेश क्रमांक सनिव-नियमन अवसायन 

२६ ९ ३ , दि . ०६-१०-२००६. 


क्र .- उपनिश -३- गृहनिर्माण संस्था-नोंदणी- अधिसूचना-१०१४-२०१८. 


आदेश 


क्र .- सनिव-नियमन - कलम २१ -नगर प. कर्म.- ५७४-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . मौदा, जि . नागपूर याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , सिंधु एम्पायर गृह निर्माण सहकारी संस्था 
मर्या., मौजा नारी, नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे अंतर्गत नोंदविण्यात आली असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एनजीपी - सीटीवाय- ३- एचएसजी-टीसी २८३-२०१८ , दिनांक ३०-०५ 
२०१८ हा आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “भाडेकरु 
मालकीहक्क गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असे आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
आणि महाराष्ट्र शासन , कृषी व सहकार , व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई 
शासन निर्णय क्रमांक सीएजी - १०७१-२५१०९ - सी -३, दिनांक २२-०३ 
१९ ७२ आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२-सीआर 
४७-१५ - सी , दिनांक ०७-०८-१९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , प्रकाश भजनी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ता . वर्धा याद्वारे नगर परिषद कर्मचारी पत संस्था मर्या., वर्धा, र . 
नं . ११६ या संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०९ ( १) मधील तरतुदीनुसार परिसमापनाची कार्यवाही समाप्त 
झालेली असल्यामुळे कायद्यातील कलम २१ मधील तरतुदीनुसार संस्थेची 
नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १) तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १०( १ ) प्रमाणे 
करण्यात आले आहे. 


प्रकाश ल . जगताप , 


नागपूर शहर -३ : 
दिनांक ३० मे २०१८ . 


उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर शहर -३ . 


सदर आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झालेले आहे, व ती 
निगम निकाय असल्याचे बंद झालेले आहे . 


सदरहू आदेश आज दिनांक ५ जून २०१८ रोजी माझे सही शिक्यानिशी 
पारीत करीत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ७१८ . 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्र .- सनिव -नोंदणी - ५६७-२०१८. 


वर्धा : 


: 


दिनांक ५ जून , २०१८ . 


मी , प्रकाश व्ही . भजनी, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका 
वर्धा, जिल्हा वर्धा मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या प्रमाणपत्राद्वारे 


प्रकाश भजनी , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २६- ऑगस्ट १ , २०१८/ श्रावण ४-१० , शके १९ ४० 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७२० . 

क्र .-जिदुविअभं - सह- क - १-नोंदणी-८१५-२०१८. 


ता . लाखांदूर , जिल्हा भंडारा ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २१ ) चे 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र . 
बीएचडी- एलडीआर- एजीआर-( ओ)-जनरल -११३५-२०१८ व नोंदणी दिनांक 
१५ जून , २०१८ असा आहे . 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), भंडारा याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , “ श्री . गणेश पुरुष दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., 
सुकळी, ता . साकोली, जिल्हा भंडारा ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २१ ) 
चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्र . 
बीएचडी- एसकेआय- एजीआर-( ओ)-जनरल - ११३३-२०१८ व नोंदणी दिनांक 
१ जून , २०१८ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १ ) 
अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
" इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १) 
अन्वये सदरील संस्थेचेवर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असुन उपवर्गीकरण 
" इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


भंडारा : 


दिनांक १५ जून , २०१८ . 


पी . डब्लू भानारकर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२१ . 


क्र .-जिदुविअभं - सह- क- १-नोंदणी-८१७-२०१८. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७२३ . 


क्र - सनिगों -नियमन - संस्थानोंदणी - १६६२-२०१८. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), भंडारा याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , “ आदिशक्ती महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., 
टेकेपार, ता . भंडारा , जिल्हा भंडारा ” ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २१ ) 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी 
क्र . बीएचडी-बीएचडी- एजीआर-( ओ)-जनरल -११३४-२०१८ व नोंदणी 
दिनांक १ जून , २०१८ असा आहे . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया 
याद्वारे अधिसूचित करतो की , “ रयत बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., 
गोंदिया, तालुका गोंदिया , जिल्हा गोंदिया ” या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक जीएए- जीएए - जी एस- १२४३-२०१८ ,दिनांक 
१४ जून , २०१८ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) 
अन्वये सदरील संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " असून उपवर्गीकरण 
“ इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


भंडारा : 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत नियम १९ ६१ चे नियम 
१०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले 
असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक संस्था ” करण्यात आले आहे . 


दिनांक १ जून , २०१८ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२२ . 


गोंदिया : 


क्र .-जिदुविअभं - सह- क -१- नोंदणी-८५५-२०१८. 


दिनांक १४ जून , २०१८ . 


डी . ए . घोडेचोर , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका 

गोंदिया . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), भंडारा याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , “ शेतकरी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बारव्हा , 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


